नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील 
चार योजनाबाह्य रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग 


म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ जानेवारी, २०१९. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/४५७३ दि. १९/०९/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचेकडून संदर्भाधीन 
पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील चार योजनाबाह्य रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्ते दळणवळण व वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सदर रस्ते कच्चे रस्ते असून 
यासाठी भूसंपादनाची आवश्‍यकता नाही. तसेच रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत जिल्हा परिषद, नांदेड यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांची मागणी विचारात घेऊन, नांदेड जिल्ह्यातील,मुदखेड तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 


लांबी प्रस्तावित नविन । 
अ.क्र योजनाबाह्य रस्त्याचे नाव (कि.मी.) ग्रामीण मार्ग 
क्रमांक 
शि _ | ]ोंबोली ते बारड रस्ता ३.०० ग्रामीण मार्ग 
३४ 
२. 'ठोंबोली ते बोरगांव (सीता) रस्ता ३.०० ग्रामीण मार्ग 
३५ 
३. | stares} ते खरबी रस्ता. ४.०० ग्रामीण मार्ग 
३६ 
४. ।ठोबोली ते चेदिगिरी रस्ता. ४.०० ग्रामीण मार्ग 
३७ 
एकूण १४.०० 
कि.मी. 


परिणामी, नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४.०० कि.मी. ने वाढ 
होवून एकूण लांबी (५०६१.८१० + १४.००) म्हणजेच ५०७५.८१० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०१२८१२१०२३६११८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5 W. a r 0 0 nt Of Maharashtra, ou=Public 
Works , postalCode=400032, 
ees 
1=42787 5b948dcfc3#94a33993f9f923cb4 
/aroop 


Tukaram Sr als 
Raipure i 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

५) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


) 
) 
८) 
) 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


